“श्री क्षेत्र देहू, आळंदी, पंढरपूर भंडारा डोंगर, पालखीतळ, 
नेवासा, क्षेत्रातील मुलभूत सुविधा निर्माण करणे”, “गजानन 
महाराज समाधी शताब्दी महोत्सवानिमित्त शेगाव क्षेत्रात मुलभूत 
सुविधा निर्माण करणे” आणि “वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी 
महाराज मोझरी, जिल्हा अमरावती” येथे मुलभूत सुविधा निर्माण 
करणे या तीन तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांकरिता निर्माण 
करण्यात आलेली अस्थायी पदे पुढे चालु ठेवण्यास मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- तिक्षेवि- २०२३/प्र.क्र.२५/का.१४४४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १४ मार्च, २०२३ 


वाचा :- १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. तिक्षेवी-२०१०/प्र.क्र.१०९ का. १४४४ दि. १२.०९.२०१४. 
२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. तिक्षेवी-२०१८/प्र.क्र.६६/ का. १४४४ दि. १३.११.२०१८. 

३) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. तिक्षेवी-२००९/प्र.क्र.८०/ का. १४४४ दि. ०८.०३.२०१०. 

४ नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. तिक्षेवी-२०१२/प्र.क्र.२४/ का. १४४४ दि. २०.०७.२०१७. 
५) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. तिक्षेवी-२०१०/प्र.क्र.१२३/ का. १४४४ दि. 03.03.2099. 
६) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. तिक्षेवी-२०१५/प्र.क्र.१३/ का. १४४४ दि. २१.०२.२०१५. 
) 
) 


Cc 


८) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. तिक्षेवी-२०२२/प्र.क्र.८/ का. १४४४ दि. 24.03.2022. 
९) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. तिक्षेवी-२०२२/प्र.क्र.२३/ का. १४४४ दि. ०२.०९.२०२२. 


शासन निर्णय :- 

“श्रीक्षेत्र देहू, आळंदी, पंढरपूर भंडारा डोंगर, पालखीतळ, नेवासा, क्षेत्रातील मुलभूत 
सुविधा निर्माण करणे या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्या”तील कामांचे संनियंत्रण व अंमलबजावणी 
करण्यासाठी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवर "विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, 
पुणे” यांच्या कार्यालयासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या ३ अस्थायी पदांना तसेच “श्री गजानन 
महाराज समाधी शताब्दी महोत्सवानिमित्त शोगाव क्षेत्रात मुलभूत सुविधा निर्माण करणे” व “वंदनीय 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज मोझरी, जिल्हा अमरावती येथे मुलभूत सुविधा निर्माण करणे” या २ 
तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामांचे संनियंत्रण व अंमलबजावणीसाठी “अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयाच्या आस्थापनेवर “विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती” यांच्या 
कार्यालयासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या ६ अस्थायी पदांना अशा खाळीळल एकुण ९ अस्थायी 
पदांना दिनांक २८ फेब्रुवारी , २०२३ पर्यंत चाळू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. आता सदरहू ९ 
अस्थायी पदांना दिनांक १ मार्च, २०२३ ते दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२३ या कालावधीसाठी पुढे चालू 
ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि- २०२३/प्र.क्र.२५/का.१४४४ 


योजनेचे नाव कार्यालयाचे नाव | पदनाम व वेतनश्रेणी पदसंख्या 
१.*श्रीक्षेत्र देहू, आळंदी, पंढरपूर भंडारा डोंगर, | विभागीय आयुक्‍त, | विशेष कार्य अधिकारी १ 
पालखीतळ, नेवासा, क्षेत्रातील मुलभूत सुविधा | पुणे S-23, ६७७००-२०८७०० 
निर्माण करणे संशोधन सहायक १ 
5-१४,३८६००-१२२८०० 
लिपिक-टंकलेखक १ 
5-६, १९९००-६३२०० 
Qa गजानन महाराज समाधी शताब्दी | विभागीय आयुक्त, | विशेष कार्य अधिकारी २ 
महोत्सवानिमित्त शेगाव क्षेत्रात मुलभूत सुविधा | अमरावती 8-२०,५६१००-१७७५०० 
निर्माण करणे” व संशोधन सहायक २ 
३.“वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज 5-१४,३८६००-१२२८०० 
मोझरी, जिल्हा अमरावती येथे मुलभूत सुविधा लिपिक-टंकलेखक २ 
निर्माण करणे" 8-६, १९९००-६३२०० 
एकुण पदे ९ 


२. “श्रीक्षेत्र देहू, आळंदी, पंढरपूर भंडारा डोंगर, पाळखीतळ, नेवासा, क्षेत्रातील मुलभूत सुविधा 
निर्माण करणे" या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्या”तीळ कामांचे संनियंत्रण व अंमलबजावणी 
करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या उपरोक्‍त ३ अस्थायी पदांच्या वेतनावर व भत्यांवर होणारा 
खर्च तसेच “ श्री गजानन महाराज समाधी शताब्दी महोत्सवा निमित्त शेगाव क्षेत्रात मुलभूत सुविधा 
निर्माण करणे” व “वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज मोझरी, जिल्हा अमरावती येथे मुलभूत 
सुविधा निर्माण करणे” या २ तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांचे संनियंत्रण व अंमलबजावणी 
करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या उपरोक्त ६ अस्थायी पदांच्या वेतनावर व भत्यांवर होणारा 
खर्च मागणी क्र. ओ-८, ३४५२, पर्यटन, ०१, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१, पर्यटन केंद्रे," या 
लेखाशिर्षाखाळील संबंधित उपशिर्षांतर्गत खर्ची टाकून, “ (०१) वेतन”, या उद्दीष्टाखालील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ८ फेब्रुवारी, 
२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार हा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
छ. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०३१४१६२३०७७८१६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MILIND RAGHUNATH 
KULKARNI 


(मिलिंद कुळकर्णी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र - १, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि- २०२३/प्र.क्र.२५/का.१४४४ 


२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

३) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग पुणे. 

४) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग अमरावती. 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 

७) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रशासकीय इमारत, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१ 
८) वित्त विभाग (व्यय-८)/वित्तीय सुधारणा/आ.पु.क, मंत्रालय, मुंबई 

९) नियोजन विभाग-का-१४२४/का-१४२१/का-१४२६/का-१४२७ HATHA, मुंबई 

१०) निवड नस्ती का. १४४४, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


